ज्ञापन.- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरूस्ती-१२२२/प्र.क्र.३९८/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक : १३ जानेवारी, २०२३. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या Paige), मुंबई येथील नेहरू नगर पोलीस 
वसाहत इमारत क्र. ९१ ते ९५ व १०४ ते ११२ येथे प्रतिबंधक उपाययोजना हवामान 
छप्परांची दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक इमारत दुरुस्ती कामे करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.9२/॥३०5(-)/0-८(१३)/ 
Bldg.Br./Nehru Nr 8169.९१ to ९५ & 908 to 992/Gov-94¢/22, दिनांक 
26/04/2022. 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्त्याखालील कुर्ला (पूर्व, मुंबई येथील नेहरू नगर 


पोलीस वसाहत इमारत क्र. ९१ ते ९५ व १०४ ते ११२ येथे मान्सून पूर्व कामे करण्याकरीता 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे प्रतिबंधक उपाययोजना हवामान छप्परांची दुरुस्ती व इतर 


अनुषंगिक दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार उक्त कार्यक्षेत्राची पाहणी 


करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खालील प्रमाणे एकूण रु.१,२५,०८,८२२/- (रुपये एक 
कोटी पंचवीस लाख आठ हजार आठडो बावीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत व निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव WS आयुक्‍त, 


बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाने सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (3) 
ze ; MOW to Bidy No.§9 Nehrunagar Kurla (E), Monsoon Work X ८,६८,००३ 
२ MOW to 8159. No. ९२ Nehrunajar Kurla (E) Monsoon Work X €,4C,C3& 
३ MOW to Bidg. No. ९३ Nehrunagar Kurla (E) Monsoon Work X ८.६८,०६६ 
o. MOW to 8159. No. ९४ Nehrunagar Kurla (E). Monsoon Worké X ८,६६,९१३ 
दघ. MOW to Bldg. No. ९५ Nehrunagar Kurla (8 Monsoon Work. F ८,६९,६०४ 
६. MOW to 8189. No.90%8 Nehrunagar Kurla (E) Monsoon Work XF ९.०७.२०० 
9 MOW to Bldg. No.904 Nehrunagar Kurla (E). Monsoon Work F ९,०८,१८२ 
MOW to 819. No.90& Nehrunagar Kuria (E) Monsoon Work XF §,04, 2919 
MOW to Bldg. No.90(9 Nehrunagar Kurla (E) Monsoon Work F ९.०७.४१४ 
i ee. : MOW to Bldg. No.90¢ Nehrunagar Kurla (E) Monsoon Work XT ९.०८.६८९ 
eae 4] q. MOW to Bldg. No.908 Nehrunagar Kuria (E) Monsoon Work XF ९.०८,९५१ 
१२. MOW to Bldg. No.999 Nehrunagar Kuria (६) Monsoon Work XF 08.334 
१३. MOW to Bldg. No.999 Nehrunagar Kurla (E) Monsoon Work F ९.०६.२६१ 
१४. MOW to Bldg. No.992 Nehrunagar Kurla (E) Monsoon Work XT ९.०५.४९१ 
एकूण- (रुपये एक कोटी पंचवीस लाख आठ हजार Baal बावीस फक्त) ₹ १,२५,०८,८२२/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१२२२/प्र.क्र.३९८/पोल-७ 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सहाय्यक अभियंता (श्रेणी-१), कुर्ला (सा.बां) उपविभाग, कुर्ला, मुंबई यांनी 
सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, अंधेरी (प), 
मुंबई व अधिक्षक अभियंता, मुंबई (सा.बां.) मंडळ, मुंबई यांनी स्वाक्षरी केली आहे. तसेच सदर अंदाजपत्रकास 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मुंबई मंडळ, मुंबई यांनी “तांत्रिक सहमती (Technical Approval)” 
प्रदान केली आहे. 


४. त्यानुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील कुर्ला(पूर्व, मुंबई येथील नेहरू 
नगर पोलीस वसाहत इमारत क्र. ९१ ते ९५ व १०४ ते ११२ येथे मान्सून पूर्व कामे करण्याकरीता प्रतिबंधक 
उपाययोजना, हवामान छप्परांची दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक इमारत दुरुस्ती कामासाठी एकूण 
रु.१,२५,०८,८२२/- (रुपये एक कोटी पंचवीस लाख आठ हजार आठडो बावीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास,पुढील अटींवर,याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) सदर काम उपरोक्त रु.१,२५,०८,८२२/- इतक्या रकमेस पूर्ण होईल असे पाहावे. 

२) खर्चाचे अंदाज हे सक्षमअधिकारी यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) हहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोळीस-आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनु. क्र.१ अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये व सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ (३) मधील तरतुदीनुसार शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ मधील तरतूदीनुसार व अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०११३१६१४५७०७२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA MANE 


(नारायण बिरा A) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


cs 
ap 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग,अंधेरी (प), मुंबई-५८. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७). 


Pn CMF 9८ WwW LY 


पृष्ठ २ पैकी 2 


